जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम 

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडील 
पाळघर जिल्हा स्तरीय प्रयोगशाळा 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जस्वका-(२)/१०१६/प्र.क्र. १९२/पापु-११ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल इमारत, ७ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- ०१ 
तारीख: २३ मार्च २०१८ 


वाचा 

१ 
२ 
३ 
8 
षु 
& 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-१२१३/प्र.क्र.२००/पापु-११, दि. ०४ जानेवारी, 2098 
शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०११४/प्र.क्र.२०/पापु-११, दि.१३ जून, २०१४ 

शासन परिपत्रक क्रमांकः जस्वप्र-०७१४/प्र.क्र.६२(३)/पापु-११, दि.०१ ऑगस्ट, २०१४ 
शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्युक्युएम-२०१४/प्र.क्र. ०८/पापु-१२, दि. १८ डिसेंबर, २०१४ 
शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-१०१६/प्र.क्र.१९२/पापु-११, दि. २३ डिसेंबर, २०१६ 
शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-१०१६/प्र.क्र.१९२/पापु-११, दि. ३० मार्च, २०१७ 


we Se ees ee Ne 


प्रस्तावना 
राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेतील पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताची रासायनिक व 


जैविक गुणवत्ता तपासणीसाठी भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेस जबाबदारी देण्यात आली आहे. या 


यंत्रणेकडील विभागीय, जिल्हा आणि उप विभाग स्तरावरील प्रयोगशाळांच्या बळकटीकरणाबाबत 


शासन निर्णय दि. og जानेवारी, २०१४ आणि शासन परिपत्रक दि. ०१ ऑगस्ट, २०१४ अन्वये 


मार्गदर्शक सूचना विहीत करण्यात आल्या आहेत. 


जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा बळकटीकरण या 


उपक्रमांतर्गत जिल्हास्तरीय आणि उप विभागस्तरीय प्रयोगशाळांचे बांधकाम प्रस्तावित करण्यात 


आलेले आहे. शासन स्तरावरून जिल्हास्तरीय आणि उप विभागस्तरीय प्रयोगशाळांचे बांधकाम पाणी 


पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या यंत्रणेद्वारे करण्याचा 


निर्णय दि. १३ मार्च, २०१५ रोजीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला होता. या अनुषंगाने या उपक्रमांतर्गत 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वका-(२)/१०१६/प्र.क्र.१९२ /पापु-११, दिनांक 23 मार्च, २०१८ 


२६ जिल्हास्तरीय प्रयोगशाळांना शासन निर्णय दि. २३ डिसेंबर, २०१६ व दि. ३० मार्च, २०१७ 


अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. याच उपक्रमांतर्गत अधीक्षक अभियंता, मजीप्रा 


मंडळ, पनवेल यांनी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडील पालघर जिल्हा प्रयोगशाळेच्या सादर 


केलेल्या बांधकामाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


area निर्णय 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या संनियंत्रणाखाळीळ पालघर येथील खालील प्रमाणे 


जिल्हा स्तरीय पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेचे बांधकाम, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचेमार्फत 


करणेस आणि या बांधकामाकरिता रू. ३८.६७ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय खर्चास झासन मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


जिल्हास्तरीय पाणी गुणवत्ता परिक्षण प्रयोगशाळाचे बांधकाम करणे 


प्रादेशिक जिल्हा जागेची | aa | प्रस्तावित | बांधकाम | निव्वळ ढोबळ 
विभाग उपलब्ध  ळ | आराखडा । क्षेत्फक | किंमत किंमत 
ता 
मिटर । वर्ग फूट वर्गफूट | रु. लक्ष रु.लक्ष 
२ ३ 1 ४ | पु ६ 1 ७ ८ ९ 
कोकण पाळघर २०५२० । ४३०४ | D-A १४९७.१६ | ३७.१८ | ३८.६७ 


२. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे स्तरावर अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 


मंडळ, पनवेल यांचेकडे संपूर्ण संनियंत्रणाची जबाबदारी देण्यात येत आहे. 


३. अंदाजपत्रकीय किंमतीमध्ये सर्व प्रयोगशाळांसाठी Rain Water Harvesting Bae तसेच 


सोलर पॅनल व्यवस्था यांचा तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या प्रशासकीय आणि देखरेखीकरिता 


४% खर्चाचा समावेश करण्यात आला आहे. 


8, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा स्तरावर संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 


यांना जिल्हास्तरीय प्रयोगशाळा बांधकामाच्या संपूर्ण संनियंत्रणाची जबाबदारी देण्यात येत आहे. तसेच 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वका-(२)/१०१६/प्र.क्र.१९२ /पापु-११, दिनांक 23 मार्च, २०१८ 


जिल्हा स्तरावर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना संनियंत्रणाची जबाबदारी 


देण्यात येत आहे. 


५. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा आणि अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 


प्राधिकरण मंडळ, पनवेल यांनी बांधकामाच्या प्रगतीबाबतचा अहवाल वेळोवेळी सुधारणा सहाय्य व 


प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाद्वारे शासनास सादर करावा. 


६. जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत प्रयोगशाळा बळकटीकरण या उपक्रमांतर्गत आवश्‍यक निधी 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना उपलब्ध करून दिले जाईल. संचालक, भूजल 


सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचे स्तरावरून टप्प्या-टप्प्याने बांधकामासाठीचा आवश्यक निधी 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचेमार्फत संबंधीत कार्यालये यांना उपलब्ध करून दिला जाईल. 


७. प्रयोगशाळेचे बांधकाम केल्यानंतर, प्रयोगशाळा सर्व प्रशासकीय बाबी आणि कागदपत्रांची पुर्तता 


करुन शासनाच्या वतीने संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना हस्तांतरीत करावी. 


८. प्रयोगशाळेचे बांधकाम, कार्यादेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासुन सहा महिनेच्या आत पूर्ण 


करणे बंधनकारक राहील. 


९. सदर कामासाठी आवश्यक निधी लेखाशिर्ष २२१५ ९३०७ याअंतर्गत मंजूर अर्थसंकल्पीय 


तरतूदीमधून संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना उपलब्ध केला जाईल. सदर 


कामासाठी येणारा खर्च जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण या उपक्रमांतर्गत 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात 


यावा. या कामावरील खर्च सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावातील अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेत 


ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची जबाबदारी संचालक, भुजल 


सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा आणि अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, पनवेल 


यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वका-(२)/१०१६/प्र.क्र.१९२ /पापु-११, दिनांक 23 मार्च, २०१८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 201803211758469128 असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


र्‌, 

१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


Digitally signed by 
C ha Nn d fa ka nt Chandrakant Krishna 


, More 
Krishna More bate: 2018.03.23 
15:46:04 +05'30' 
(चं. कृ. मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


- मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य (सवी, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, WT. रुग्णालय, मुंबई. 

. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे. 


संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, पालघर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर. 

अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मंडळ पनवेल. 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे. 

उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, कोंकण. 

अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे. 

कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पालघर. 

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पालघर. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


